RNI No. MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ६ , अंक ६२ ] 


बुधवार , 

ऑक्टोबर २१ , २०२० / आश्विन २ ९ , शके १ ९ ४२ 


[ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ८ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश. 


गृह विभाग 


मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०२० . 

आदेश 
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना अधिनियम, १ ९ ४६ . 

क्रमांक संकीर्ण-२०२० / प्र.क्र .१६४ / पोल- २. - दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना अधिनियम, १ ९ ४६ च्या कलम ६ नुसार प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे दिल्ली पोलीस विशेष आस्थापना मधील सदस्यांना महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यक्षेत्रात 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी शासन आदेश गृह विभाग क्र . एमआयएस -०१८ ९ / प्र.क्र .२८ / पोल -३, दिनांक २२ फेब्रुवारी, १ ९ ८ ९ द्वारे अथवा 
इतर कोणत्याही आदेशाद्वारे वेळोवेळी देण्यात आलेली संमती मागे घेत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


कैलास गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव. 


( १ ) 


भाग चार - अ - ९८-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , ऑक्टोबर २१ , २०२० / आश्विन २ ९ , शके १ ९ ४२ 


HOME DEPARTMENT 
Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 21st October , 2020 . 


ORDER 


DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT ACT , 1946 . 


No. MIS 2020 /CR - 164 / POL - 2. - In exercise of the powers conferred by section 6 of the Delhi 
Special Police Establishment Act , 1946 ( 25 of 1946 ) , the Government of Maharashtra hereby 
withdraws the consent accorded to the members of Delhi Special Police Establishment vide 
Government Order , Home Department, No. MIS 0189 / CR - 28 / POL - 3 , dated 22nd February 1989 , as 
also by any other instruments issued by the Government of Maharashtra , from time to time , to 
exercise the powers and jurisdiction under the said Act in the State of Maharashtra . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KAILAS GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


